अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोठा 
निर्मिती मंडळ यांच्या मानधनात वाढ 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विनिमं-२०२२/प्र.क्र.०४/भाषा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २८.०६.२०२२ 


वाचा :- 
१ पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सांसमं-२००६/प्र.क्र.१३९/सां.का.२, 
दिनांक २६.१२.२००६ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक - झासाउ-१०.१०/प्र.क्र.९६/१०/सा.उ., 
दिनांक १३ मार्च,२०१२ 
3) महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, जा.क्र.विनिम-२०२१/मानधन वाढ/११५३, 
दिनांक २४.११.२०२१ 
४ महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, जा.क्र.विनिम-२०२२/मानधन वाढ/५३०, 
दिनांक ११.०५.२०२२ 


प्रस्तावना :- 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ यांना मराठी विश्वकोझाच्या 
कामानिमित्त वेगवेगळया विद्यापीठांमध्ये आयोजित बैठका, कार्यशाळा, मा.मंत्री मराठी भाषा, मंडळ व 
उपसमित्या इत्यादीं सोबतच्या बैठका, इतर शासकीय कार्यक्रम इत्यादीसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी 
उपस्थित राहावे लागते. तसेच, कुमार विश्वकोशाच्या कामाकरीता होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र, 
मानखुर्द, मुंबई येथे व संपादकीय कामाशी संबंधित नस्त्यावर निर्णय देण्याकरिता अध्यक्ष या नात्याने 
प्रभादेवी, मुंबई व वाई येथील प्रशासकीय कार्यालयात उपस्थित राहावे लागते. 
महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षांचे मानधन संदर्भ क्र. १ च्या शासन 
निर्णयानुसार दरमहा रु.१०,०००/- इतके आहे. विश्वकोशाचे काम हे विशेष स्वरुपाचे आहे. त्यामुळे 
वरील कामाचा आवाका लक्षात घेता महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या अध्यक्षांचे 
मानधन दरमहा रु.१०,०००/- वरुन रु.५०,०००/- इतके वाढवून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय:- 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड़ा निर्मिती मंडळ यांचे मानधन दरमहा रु.१०,०००/- (रुपये 


दहा हजार फक्त) वरुन दरमहा रु.५०,०००/- ( रुपये पन्नास हजार फक्त) इतके वाढवून देण्यास “एक 
विशेष बाब” म्हणून मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनिमं-२०२२/प्र.क्र.०४/भाषा-२ 


२. हे आदेश सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 

३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र. झेड-एफ-०२ २२०५- कला संस्कृती, १०२ कला व संस्कृती यांचे 
प्रचाळन (09) (०२) २८ व्यावसायिक सेवा, मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ (अनिवार्य) (22043929) या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येईल. 

४. सदरहू खर्च सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या मंजूर आर्थिक तरतुदीतून 
मासिक निधी विवरणपत्राप्रमाणे भागविण्यात यावा व त्यानंतर दरवर्षी उपलब्ध तरतुदीतून हा खर्च 
भागविण्यात यावा. 

५. वरील खर्च करण्यासाठी सहायक लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड़ा निर्मिती मंडळ, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून तसेच सचिव, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती 
मंडळ, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


६. हे आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ३१४/व्यय-४, दि.२६.०५.२०२२ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मंजूरीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०६२९१२३२३८६२३३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
MILIND BHAGWAN 


GAWADE 


( मिलिंद गवादे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
१ 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) मुंबई 

) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


oC 


o~ 


पु 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोड निर्मिती मंडळ, मुंबई 

संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 
सह सचिव, मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय,मुंबई 

१०) वित्त विभाग (व्यय-४/सार्वजनिक उपक्रम/ सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई 
११)सर्व अवर सचिव, मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती. 


£33) 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


